मागणी क्र. के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील 
बचतीची रक्‍कम प्रत्यार्पित करणेबाबत 
(अनिवार्य खर्च) 
महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१८ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२/ऊर्जा-३, दि. ०६.०६.२०१७ 
२) शासन निर्णय क्र. पुरमा-२०१७/प्र.क्र.१५४(१/ऊर्जा-३, दि. १३.०२.२०१८ 
३) शासन निर्णय क्र. निधीवि-२०१७/प्र.क्र.१५४(२)/ऊर्जा-३, दि. १३.०२.२०१८ 
शासन निर्णय-: 
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ अंतर्गत केंद्र शासनाच्या उदय 
योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीसाठी उभारलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष कर्ज रोख्यांवरील मुद्दलाची 
महावितरण कंपनीकडून परतफेड करण्यासाठी मुख्य लेखाशिर्ष २८०१२६५१ अंतर्गत सन २०१७-१८ करिता 
रु. ९९२ कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये ७ नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यात आल्यामुळे मुख्य लेखाशिर्ष २८०१२६५१ अंतर्गत केलेली रु. ९९२ कोटीची तरतूद संदर्भाधीन शासन 
निर्णय क्र. २ अन्वये मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५०७ कडे पुर्नविनियोजनाने वळती करण्यात आली व संदर्भाधीन शासन 
निर्णय क्र.३ अन्वये मागणी क्र. के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ६८०१ केंद्र शासनाच्या उदय योजने अंतर्गत महावितरण 
कंपनीस दिलेले कर्ज मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१५१५७ अंतर्गत समायोजित करण्यात आली. 
मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५०७ मध्ये उपरोक्त प्रमाणे वळती करण्यात आलेल्या तरतूदीतून माहे मार्च, २०१८ 
अखेर पर्यंत झालेला खर्च रु. ९९२ कोटी वजा जाता शिल्लक तरतूद निरंक प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 
मुख्य लेखाशिर्ष निहाय बचतीचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


(रु. कोटीत) 
योजना / मुख्य लेखाशिर्ष एकूण  । मार्च, २०१८ अखेर । प्रत्यार्पित बचतीची 
तरतूद । पर्यंतचा खर्च करावयाची तरतूद | कारणे 
मागणी क्र. के-६ ९९२.०० | ९९२.०० 7 निरंक 


मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५०७ अंतर्गत केंद्र शासनाच्या 
उदय योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीसाठी उभारलेल्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष कर्ज रोख्यावरील मुद्दलाची 
महावितरण कंपनीकडून परतफेड करण्यासाठी सहाय्यक 
अनुदान ३१ सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर 


एकूण ९९२.०० | ९९२.०० शि 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१३०२१२७५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Vilas Mahadeorao Rajurk 


Vilas Mahadeorao ७०९ क रण 


2.5.4.20=83469494bac86099a320f3e1 4bf8421ee9d2b48e344470 
b76ea2595df0495 1b4, 


Rajurkar So eer erent 
(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 

प्रत :- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, WHMIS, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ ५. 

४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महासुत्रधारी कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१ 
६. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 
७ 
८ 
र 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/रालेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

. निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१ 
१०.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२ 
११. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२ 
१२. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साऊ/व्य-१६/त्रद्षण व हमी कक्ष) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


